RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ७ , अंक १०३ ] ] 


मंगळवार , नोव्हेंबर ९ , २०२१ / कार्तिक १८ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठ १ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक २०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग ( परिवहन ) 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ . 


अधिसूचना 


क्रमांक एमव्हीआर -११२१ / प्र.क्र . १३५ / परि - २. — ज्याअर्थी , महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या संघटनेने त्यांच्या 
विविध मागण्यांकरिता बेमुदत संप पुकारल्याचे निदर्शनास आले आहे . 

ज्याअर्थी , नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यास्तव , प्रस्तावित संपाच्या कालावधीत प्रवासी वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी 
उपाययोजना विनिर्दिष्ट करणे आवश्यक आहे , असे शासनास वाटते . 

त्याअर्थी , आता मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ ( १ ९ ८८ चा ५ ९ ) चे कलम ६६ चे उप - कलम ( ३ ) चा खंड ( एन ) अन्वये 
प्राप्त अधिकाराचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे सर्व खाजगी प्रवासी बसेस , स्कूल बसेस , कंपनीच्या मालकीच्या बसेस व 
मालवाहू वाहने यांना प्रवासी वाहतूक करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे . 

दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ च्या मध्यरात्रीपासून प्रस्तावित संप / आंदोलन ज्यावेळी मागे घेतले जाईल त्यावेळी सदर 
अधिसूचना रद्द समजण्यात यावी . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजेंद्र होळकर , 
शासनाचे सह सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - ब - २००-१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


